भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्‍तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्‍य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ अशा 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शरर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ OLY 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११६०३१४७५२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


5 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


१०. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 

११. महानगरपालिका, आयुक्‍त, रत्नागिरी, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 

१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई (कोकण) 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, रत्नागिरी, 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाको). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. ७ वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
ca ता.दापोली, हातिप बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ६.०० ०.६० 
२ | ता.दापोली, गावरई बौध्दवाडी समाजमंदिर सुशोभीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
ता.दापोली, माटवण बौध्दवाडी येथील समाजमंदीर सुशोभीकरण 
3 ५.०० ०.५० 
करणे. 
४ ।ता.दापोली, सोवेली बौध्दवाडीसाठी बोअरवेल बांधणे. १.५० ०.१५ 
ता.दापोली, टांगर बौध्दवाडी ते संदिपन महाडीक यांच्या घरापर्यंत 
षु दाब कां ६.०० ०.६० 
रस्ता डांबरीकरण व मजबूतीकरण करणे. २०० मीटर 
ता.दापोली, सातेरे तर्फ नातू येथील बौध्दवाडी साकव ते धाउल 
६ ua , fic ai १०.०० १७० | .0०0 
पर्यंत आर.सी.सी.संरक्षण भींत बांधणे. 
ता.दापोळी, शिरसोली बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता खडीकरण 
(9 डांबरीकरण , ८.०० 0.Z0 
डांबरीकरण करणे व गटार बांधणे. 
/ ला. दापोली, मौजे ममतुलेवाडी कादिर ममतुले यांच्या घरापासून ते वी A 
पर्यंत डांबरीकरण .90 ७,9७० 
चर्मकारवाडी पर्यंत उर्वरीत रस्ता डांबरीकरण करणे. 
९ | ता.दापोली, विसापूर बौध्दवाडी येथे सभागृह बांधणे. १०.०० | १.०० | 
‘ ता.दापोली, विसापूर विश्रांतीनगर बौध्दवाडी ते स्मशानभूमी : व 
Oo डांबरीकरण .900 0.६० 
जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे. 
ता.दापोळी, जामगे बौध्दवाडी ate समाजमंदीराचे 
वि १3 <..०० ०.८० 
सुशोभीकरण करणे. 
ता.दापोळी, रेवली बौध्दवाडी येथील विहीरीची दुरूस्ती करून 
१२ १०.०० a 00 
त्या मधून पाणी पुरवठा करणे. 
१३ | ता. दापोली, देहेण बौध्दवाडी विहीरीपासून पाण्याच्या टाकोपर्यंत ; : 
ere) 0.20 
नविन पी.व्ही.सी.पाईप लाईन टाकणे. 
ता.दापोली, उन्हवरे बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता रहिवासी दिलीप 
१४ | did यांच्या घरापासून ते राजाराम तांबे यांच्या घरापर्यंत रस्ता | ५.०० ०.५० 
डांबरीकरण करणे. 
ता.दापोळी, उन्हवरे बोौध्दवाडी येथे पिण्याच्या पाण्याची 
१ री ५.०० ०.५० 
आर.सी.सी.टाकी बांधणे. 
ता.दापोलळी, पोफळवणे बौध्दवाडी येथील विहीरीच्या सभोवती 
१६ : — ५.०० ०.५० 
संरक्षण भींत बांधणे. 
ता.दापोळी, आगरवायंगणी बौध्दवाडी ते पवारवाडी रस्ता 
१७ खडीकरण करणे. ae a नहि 
१८ | ता.दापोली, इळणे बौध्दवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे. १०.०० | 9.00 | .00 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


१९ | ता. दापोली, सातेरे त.नातू बौध्दवाडी समाजमंदीर व सभामंडप ी : 
र ग .090 ७0,५८० 
बांधणे, बोअरवेल बांधणे. 
ता.दापोलळी, भोमडी बौध्दवाडी समाजमंदिर येथे आर.सी.सी. 
२० |_. ag १०.०० a 00 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
२१ ।ता.दापोली, भडवळे बौध्दवाडी येथे स्मशानशऱीड बांधणे. ५.०० ०.५० 
२२ | ता.दापोली, देहेण बौध्दवाडीसाठी स्मशानऱोड बांधणे. 4.00 ०.५० 
ता.दापोली, कादिवली बौध्दवाडी समाजमंदिर que करणे व 
२२ र १०.०० १७० | 00 
सुशोभिकरण करणे. 
ता.मंडणगड, टाकेडे बौध्दवाडी दिक्षाभूमी परिसर सुशोभीकरण 
२5 90.00 a exe) 
करणे. 
ता.मंडणगड, सावरी बौध्दवाडी समाजमंदीर सुशोभीकरण करणे 
२५ ; (9.00 0 (90 
व are बांधणे. 
२६ | ता.मंडणगड, गोठे बौध्दवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ५.०० ०.५० 
२७ | ता.मंडणगड, बोरखत बौध्दवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ५.०० ०.५० 
ता.मंडणगड, शोडवई मुख्य रस्ता ते बौध्दवाडीपर्यंत रस्त्याला 
२८ ee ‘ ६.०० ०.६० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
२९ | ता.मंडणगड, Ud बौध्दवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. ७.०० ०.७० 
ता.मंडणगड, वलौते तळी ते वलौते बौध्दवाडी रस्त्याला कारपेट 
२० ५.०० ०.५० 
करणे. 
३१ | ता.मंडणगड, दाभट बौध्दवाडी येथे विधन विहीर बांधणे. १.५० ०.१५ 
त. ता.मंडणगड, अडखळ बौध्दवाडी येथील श्री.रामजी धोत्रे यांच्या i ; 
: . amd १.०० ०.५० 
घरापासून श्री.दिपक नांदगावकर यांच्या घरापर्यंत पाखाडी करणे. 
ता.मंडणगड, आतले बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 
३३ 3.00 0,30 
करणे. 
३४ | ता.मंडणगड, कोन्हवली बौध्दवाडी येथे समाजमंदीर बांधणे. ८.०० ०.८० 
३५ | ता.मंडणगड, ताम्हाणे बौध्दवाडी येथे सभामंडप बांधणे. ७.०० ०.७० 
३६ | ता.मंडणगड, तेरडी बौध्दवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
३७ | ता.मंडणगड, कुडूक खुर्द बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ५.०० ०.५० 
३८ | ता.मंडणगड, वाकवली बौध्दवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
ता.मंडणगड, धुत्रोळी बौध्दवाडी समाजमंदीर परिसर 
३९ ६.०० ०.६० 
सुशोभीकरण करणे. 
vo | ता.मंडणगड, शिगवण बौध्दवाडी येथे पाखाडी बांधणे. ४.०० ०.४० 
४१ | ता.मंडणगड, तुळशी बौध्दवाडी येथे स्मशानशेड बांधणे. ४.०० ०.४० 
४२ | ता.मंडणगड, आंबवणे खुर्द बौध्दवाडी येथे पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
४३ | ता.मंडणगड, आंबडवे बौध्दवाडी येथे पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
४४ | ता.मंडणगड, भामघर बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ५.०० ०.५० 
४५ | ता.मंडणगड, सडे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ४.०० ०.४० 
४६ | ता.मंडणगड, पिंपळोली बौध्दवाडी येथे स्मशानठोड बांधणे. ५.०० ०.५० 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


४७ | ता.मंडणगड, पालवणी बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ६.०० ०.६० 
४८ । ता.मंडणगड, घोसाळे बौध्दवाडी येथे पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
४९ ।ता.मंडणगड, जावळे बौध्दवाडी येथे पाखाडी बांधणे. ३.०० ०.३० 
yo | ता.मंडणगड, चिचघर बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे. | ५.०० ०.५० 
५१ | ता.मंडणगड, शिपोळे गावठाण बौध्दवाडी येथे संरक्षण भींत बांधणे. । ५.०० ०.५० 
५२ | ता.मंडणगड, बहिरवली बौध्दवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. । ६.०० ०.६० 
५३ | ता.मंडणगड, गुडेघर बौध्दवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ५.०० ०.५० 
५४ | ता.मंडणगड, तिडे बौध्दवाडी समाजमंदीर बांधणे. १०.०० १.०० .00 
ता.मंडणगड, मुख्य रस्ता ते आंबवली बौध्दवाडी रस्ता 
YY दव करां ६.०० ०.६० 
डांबरीकरण करणे. 
ता.खेड, मौजे देवसडे बौध्दवाडी ते स्मशानभूमी पर्यंत रस्ता 
५६ ५.०० ०.५० 
खडीकरण व मजबुतीकरण करणे. 
ता.खेड, जेतापूर बौध्दवाडी फाटा ते बांद्रेवाडी फाटा वाडकरवाडी 
19] डांबरीकरण ८.०० ०.<«० 
रस्ता डांबरीकरण करणे. 
ता.खेड, तिसे बौध्दवाडी नं.१ विधन विहीर टाकोतून वाडी अंतर्गत 
GC लाईन गी ३.५० ०.२५ 
पाईप लाईन , 
५९ ता.खेड, चाकाळे बौध्दवाडी Faas बांधणे. ५.०० ०.५० 
६० | ता.खेड, Brace बौध्दवाडी स्मज्ञानभूमी बांधणे. ५.०० ०.५० 
६१ | ता.खेड, देवघर बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ५.०० ०.५० 
६२ | ता.खेड, हेदली बौध्दवाडी स्मशानभूमीत अग्नि चौथरा बांधणे. ५.०० ०.५० 
६३ | ता.खेड, खवटी बौध्दवाडी स्मशानशेड व निवारा शोड बांधणे. ५.०० ०.५० 
६४ | ता.खेड, साखरोली बौध्दवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे. १०.०० | 9.00 | .00 
ता.खेड, वावे तर्फ नातू बौध्दवाडी शरद शिंदे यांच्या घराजवळ 
६५ |_. गतत (9.00 0,90 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
६६ | ता.खेड, चिचवली वरची बौध्दवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे. १०.०० १.०० ,०० 
६७ | ता.खेड, चिंचवली वरची बौध्दवाडी येथे बोरींग मारणे. १.५० ०.१५ 
६८ | ता.खेड, कुंभाड बौध्दवाडी येथे स्मशानशेड बांधणे. ५.०० ०.५० 
ता.खेड, मोहाने बौध्दवाडीकडे जाणारा रस्ता २०० मी. दुरूस्ती 
६९ ६.०० ०.६० 
करणे. 
ता.खेड, मौजे देवघर जननी wae मंदिर ते बौध्दवाडी रस्ता 
(go wiasteeuy (9.00 0 (90 
मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. 
७१ | ता.खेड, निळवणे बौध्दवाडी येथे विहीर बांधणे. १०.०० | 9.00 | .00 
७२ | ता.खेड, शिरवली बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
७३ | ता.खेड, आपेडे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
७४ | ता.खेड, कर्टल बौध्दवाडी सभागृहाची सुशोभीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
७५ | ता.खेड, नातूनगर बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
७६ | ता.खेड, आपेडे बौध्दवाडी येथे विधन विहीर बांधणे. १.५० ०.१५ 
७७ | ता.खेड, उधळे बौध्दवाडी येथे विधन विहीर बांधणे. १.५० ०.१५ 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४८६/अजाक 


७८ | ता.खेड, नांदीवली बौध्दवाडी रस्त्यालगत गटार बांधणे. ५.०० ०.५० 
७९ | ता.खेड, आस्तान बौघ्दवाडी सभागृह बांधणे. १०.०० | १.०० | 
१. ता.खेड, वडगाव बु बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण hee मा 
करणे. 

८१ | ता.खेड, सुकीवली बौध्दवाडी क्र.२ येथे अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ५.०० ०.५० 
८२ | ता.खेड, HSN बौध्दवाडी येथे रस्ता डांबरीकरण करणे. ७.०० ०.७० 
८३ | ता.खेड, पुरे बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे. १०.०० | 9.00 | 
८४ | ता.खेड, सुकीवली बौध्दवाडी १ येथे अंतर्गत पाखाडी बांधणे. ५.०० ०.५० 

एकूण ५००.०० ५०.०० 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


